अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) 
यांच्या बदल्या / पदस्थापना 
महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः टीएफएस-१२१८/प्र.क्र. ४८ (१) /सेवा-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: ७ ऑगस्ट, २०१८ 


संदर्भ : सा.बां.वि. शासन आदेशा क्रमांक : टीएफएस-१२१८/प्र.क्र.४८ (१०)/सेवा -१, दि. १२.६.२०१८ 


शासन Bear :- 


संदर्भाधीन आदेशान्वये श्री. यु. जे डाळे अधीक्षक अभियंता महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ; 
मुंबई यांची बदली अधीक्षक अशियंता महाराष्ट्र राज्य TART गृहनिर्माण व कल्याण WEISS, गुंबई या 

पदावर करण्यात आळी होती. 

श्री. यु.जे.डाबे, अधीक्षक अभियंता यांच्या बदलीचे संदर्भाधीन दिनांक १२.६.२०१८ चे आदेशा 
प्रशासकीय कारणास्तव रद्द करण्यात येत आहेत. सबब, श्री. यु.जे.डाबे, हे अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र 
राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई या पदावर पूर्ववतपणे कार्यरत राहतील. 

सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०८०७१४४६११४७१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Sampat Dasharath Suryé 
=I Gi Of Maharashti Public Works 


Ol 
Sam at Dasharath Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
p 4.2( 'd0677dc3b9f523d6452edd479c3b2edc0887¢91 
02b4130ae3ef3dd803b7322, 
INumber=f8d5f07d73b60d731 12565db9b: 680ffade 


. 
S Uu rya Va Nn ५ h | 9b8758d5a695368e1d3656632dd, ‘Sampat Dasharath 


(सं.द.सुर्यवंशी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

२. अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३. उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई 

४. मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, मुंबई 

५. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई/ कोकण /पुणे/ नाशिक/ औरंगाबाद/ 
अमरावती/ नागपूर/ राष्ट्रीय महामार्ग, नवी मुंबई, 

६. मुख्य अभियंता (विद्युत), मुंबई, 

७. मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 


शासन आदेशा HATH: टीएफएस-१२१८/प्र.क्र. ४८ (१)/सेवा-१ 


संचालक, उपवने व उद्याने, मुंबइ, 

संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेल सागर प्लाझा समोर, कँप पुणे, 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा ) महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई, 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई / निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

श्री. यु.जे.डाबे, अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई, 

मा. मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. मंत्री, सा. बां. (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई, 

मा. राज्यमंत्री, सा. बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा. राज्यमंत्री, सा. बां. (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई, 

प्रधान सचिव (सा.बां), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 
सचिव (रस्ते / बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 
सर्व सहसचिव / उपसचिव / अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग / आस्था-१, आस्था-३, सेवा-६, संगणक कक्ष, मंत्रालय, मुंबई, 
निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


